वित्तीय मान्यता 

“बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळांचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी लेखाशिर्ष 
२४०१०३०५ अंतर्गत (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाकरीता रु. ०.९६ 
लाख इतकी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली रक्‍कम उपलब्ध 
करुन देणेबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक १६२३/प्र.क्र. २४७ /१७-अओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा 
१) संचालक (नि.व गु. नि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. Hod (प्र/ गुनि-६/ 
पुरक मा./ न.क्र. ३६/ ३४९०६/ २०२३, दि. ३१/१०/२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२३/प्र.क्र. ९४/ अर्थ-३, 
दि. १९ डिसेंबर, २०२३ 
प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाडशक चाचणी 
प्रयोगशाळांचा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी लेखाशिर्ष २४०१०३०५ (अनिवार्य) अंतर्गत एकूण रुपये 
२९१९.९१ लाख इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळांचे कामकाज सुरळित 
चालू राहण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद अपूरी असल्याने (१०) कंत्राटी सेवा या बाबीकरीता 
विधानमंडळाच्या डिसेंबर-२०२३ च्या अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रु. ०.९६ लाख मंजूर झालेला 
निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बीज परीक्षण प्रयोगशाळा, खत नियंत्रण प्रयोगशाळा, किटकनाडक चाचणी 
प्रयोगशाळा, foster उर्वरित अंडा तपासणी प्रयोगशाळा व जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळांतील 
खर्च भागविण्याकरीता लेखाशिर्ष २४०१ ०३०५ (अनिवार्य) अंतर्गत (१०) कंत्राटी सेवा या घटकावरील खर्च 
भागविण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन दिलेला रु. ०.९६ लाख इतका निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदातून भागविण्यात 
येऊन खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन 

१०३ बी- बियाणे 

(००) (02) बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व किटकनाशक 
चाचणी प्रयोगशाळा (अनिवार्य) 

(२४०१०३०५) 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक १६२३/प्र.क्र. २४७/१७-अओ 


३. सदरचा निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या दिनांक ०४/०४/२०२२ रोजीच्या परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र. ४ ते १८ व सोबतच्या परिशिष्टातील मार्गदर्शक सुचनांचे व अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९/२०२४/व्यय-१, 
दि.२३/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१६४७४७८५०१ असा आहे. हा sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत:- 


९) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 
DN: ल्क, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a9753171 1flef9fse78de039be6cabb4 
4929032069507, postalCod 2, st=Maharashti 
Pp RAS H A N गण RA M ES H ber=C9FCOE76E9081 9F7F6D29D043A3E393D7982322683A 
082D04EDA26B7264E4837, PIMPALE PRASHANT RAMESH. 
De 2024.02.29 16:57:00 +05'30' 
(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अ.मू.स. (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

सहसचिव ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कृषि संचालक / कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कृषि संचालक ( निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उपसंचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११) वित्त विभाग- (व्यय-१/अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

93) १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


